राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित 
अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूर्वी नियुक्‍त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना जुनी WM योजना लागू करण्याबाबत 
अभ्यास करण्यासाठी संयुक्‍त समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१९/प्र.क्र.४३/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२, 
तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा - 
१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांकः अंनियो ३४१९/प्र.क्र.४३/टिएनटी-६, दि.२४/७/२०१९. 


शासन निर्णय - 

राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित व तुकडयांवर दिनांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूर्वी नियुक्‍त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्हान योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास 
करण्यासाठी दिनांक २४/७/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये संयुक्‍त समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने 
३ महिन्यात शासनास शिफारस करणे अपेक्षित होते. आता संयुक्‍त समितीस शासनास शिफारस करण्यासाठी दिनांक 
०१/०५/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२६१७२६११४१२१ असा आहे. हा steal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA MILIND si 
KARANDIKAR __ आ si 
(व. मि. करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा. 
४. महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, सर्व सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( मूळ शाखा ), मुंबई. 
८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( अपील शाखा), मुंबई. 
९. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१०. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
११. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव ( लेखा व कोषागारे), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१९/प्र.क्र.४३/टिएनटी - ६ 


१३. अपर मुख्य सचिव ( झालेय शिक्षण ), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६. संचालक, प्राथमिक /माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे. 

१७. संचाळक ( विद्यापरिषद ), महाराष्ट्र राज्य, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
१८.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१९. सर्व शिक्षण अधिकारी, ( प्राथमिक / माध्यमिक). 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२१. निवडनस्ती (टिएनटी-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


